महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास संशोधन, प्रशिक्षण 
व योजनांना प्रसिध्दी या योजनेकरिता सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०१८ ते जुलै, २०१८ या चार 
महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-राअआआ-२०१८/प्र.क्र.१४८/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ७ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा:- (१) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआआ/आस्था/प्र.क्र.१२९/२०१८/का-२, 
दिनांक १४.११.२०१८ 
(२) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआआ/आस्था/प्र.क्र.१३५/२०१८/का-२, 
दिनांक ०१.१२.२०१८ 
(३) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयामार्फत “राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या 
समस्यांबाबत संशोधन, अल्पसंख्याकांशी निगडीत बाबी हाताळणारे प्रशासनातील अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण व राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांसाठी घोषित केलेल्या योजनांना प्रसिध्दी” या 
योजनेकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०१८ ते जुले, २०१८ या चार महिन्यांचा 
खर्च भागविण्याकरिता मंजूर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, 
प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी यासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.१,९०,००,०००/- (अक्षरी रू. एक 
कोटी नव्वद लक्ष फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. माहे एप्रिळ, २०१८ ते डिसेंबर, 
२०१८ करिता सदर मंजूर निधीच्या ७० % निधी मर्यादेपर्यंत वितरीत करण्यासाठी उपरोक्त क्र.३ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनुसरून संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०१८/प्र.क्र.१४८/का-९ 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी या योजनेकरिता निधी 
वितरणाची मागणी केली आहे. माहे एप्रिळ २०१८ ते जुले, २०१८ या चार महिन्यांकरीता रु.४४,३३,३३३/- 
(अक्षरी रुपय चव्वेचाळीस लक्ष तेहत्तीस हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या 
मासिक निधी विवरणाप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
येत आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी खर्च विहीत मर्यादेत राहील याची दक्षता 
घ्यावी. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात योजनांतर्गत बाबीसाठी माहे एप्रिळ, २०१८ ते जुले, २०१८ या चार 
महिन्यांकरिता महत्त्वाच्या बाबींकरिता खालीलप्रमाणे कार्यक्रमावरील खर्चासाठी अनुदान मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


“मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर 
कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (०१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी यासाठी सहायक 


अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


अ. | तपशीलवार | सन २०१८-१९ । एप्रिल, २०१८ मे, २०१८ जून, २०१८ जुले, २०१८ 
क्र.। लेखाशीर्ष साठी अर्थ 
संकल्पीय अंदाज 
पुस्तिकेत 
दर्शविण्यात 
आलेले अनुदान 
Ral २ 3 8 4 द 
ca 2234 ए १८७ | 9,80,00,000/- | ११,०८,३३४/- | 99,02,333/- | ११,०८,३३३/- | 99,0¢,333/- 
एकूण रुपये ४४,३३,३३३/- (अक्षरी रुपय चव्वेचाळीस लक्ष तेहत्तीस हजार तीनशे 
तेहत्तीस फक्त) 


२. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०१८-१९ च्या मासिक निधी विवरण पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आपल्या 
कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेपर्यंतच करावा. या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेल्या रकमेतून 
केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र (॥॥॥28101 Certificate) तसेच संदर्भ क्र. 3 शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहीत अटी व तरतूदींचे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने 
करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


माहे एप्रिळ, २०१८ ते जुले, २०१८ या चार महिन्यांकरिता मंजूर अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०१८/प्र.क्र.१४८/का-९ 


३. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ 
समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व 
योजनांना प्रसिध्दी यासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 
४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. fast २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ६ ते ८ 
व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधीळ अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०७११५२५४२३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitalh i d by Dinesh M. Sonavane 
D ) | Nn e S h M DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=Minot 
e Develo ment, pi ICode=400032, st=Mahi ht 
2.5.4.2( bb099fd0576208F4« 3 10d2e7860201ab5363a2133e0 
१२2! 1 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D 
O Nn a Va Nn e 0A13504B49333B23F92B58199, Di 
Date: 2018.12.28 11:52:26 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा.मंत्री (अ.वि.)/ मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


१) 
) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc wv 


o~ 


4 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (कार्यासन- ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


£33) 


(* ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


